सहायक मोटार वाहन निरिक्षक 
संवर्गातून मोटार वाहन निरिक्षक 
संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०५१८/प्र.क्र.१४१/परि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ ऑगस्ट, २०१९ 


शासन निर्णय :- 

मोटार वाहन विभागातील सहायक मोटार वाहन निरिक्षक पदावरुन मोटार 
वाहन निरिक्षक या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी विभागीय पदोन्नती समितीने 
शिफारस केलेल्या निवडसूचीतील खालील अधिकाऱ्यांना मोटार वाहन निरिक्षक या 
संवर्गात या आदेशात नमूद ACT शर्तीच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 
येत आहेत. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नांव 
१. श्री. दिनेश प्रल्हादराव सुरडकर 
२ श्री. लोखंडे विजयकुमार वसंतराव 
3 श्री. बनसोडे किरण चंद्रकांत 

४ श्री. होवाळे अमर मनिराम 

५ श्री.पोतदार हरेश्वर अरुण 

६ श्री. मिरजकर आकाशा अनंत 

9 श्री. हजारे मारुती तुळशीराम 

८ श्री. मुखे संदिप येल्लावार 

९ श्री. चव्हाण संकेतकुमार हरिश्चंद्र 
१० श्रीमती मुलाणी आफरीन राजू 
११ श्री. पांडकर रोहन प्रमोद 

१२ श्री.पाटील उदय रंगराव 

१३ श्री. शिरसाठ राकेश मोतीलाल 
१४ श्री.अल्लमवार विजयकुमार गंगाराम 
१५ श्रीमती भालशंकर अमृता विष्णू 
१६ श्री. चव्हाण अतूल TAT 

१७ श्रीमती चव्हाण अपर्णा शाशीप्रकाठा 
qc श्री. जाधव सुभाष फुलसिंग 


शासन निर्णय एमव्हीडी-०५१८/प्र.क्र.१४१ /परि-३ दि.२१/०८/२०१९ 


१९ श्री. गोगावले आशिष अशोक 
२० श्री. काकडे पृथ्वीराज अनिल 
२१ श्री. गांगल अमित माधव 
२२ श्री. पाटील सागर कृष्णांत 
२३ श्री. नांगरे भिमराज सुखदेव 
र्ड श्री. पाटील रणजित जालिदर 
२५ श्री. तायडे उमेश रामराव 
२६ श्री. शेख गुलजार रशिद 
२७ श्री. देवकर धनंजय गणपतराव 
२८ श्री. शिदे संदिप पांडुरंग 

२९ श्री. भागवत अतुल मारुती 
३० श्री.देवधर अनिरुध्द धनंजय 
३१ श्री. शिदे नानासाहेब बच्चेसाहेब 
३२ श्री.चौधरी अजय लक्ष्मण 
33 श्री. पाटील विशाल बाबुलाल 
३४ श्री. मेहता अभय मधुसुदन 
३५ श्री. देवरे रविंद्र रामदास 
३६ श्री. व्यवहारे क्षितीज विजय 
३७ श्री. माने राहुल रमेश 

३८ श्री. ठेगणे विलास वसंतराव 
३९ श्री. सासे हर्षल भगवान 

४० श्री. मुंढे अमित हरिदास 

४१ श्री. पाटील सागर बाळासो 
४२ श्री. घनवट विनोद भानुदास 
४३ श्री. यादव पंकज लक्ष्मणराव 
४४ श्री. चाऊस वहिद अहमद 
४५ श्री. निकम सचिन परशूराम 
४६ श्री. घुले सिध्दार्थ रोहिदास 
४७ श्री. पाटील नितीन झांतिनाथ 
४८ श्रीमती पांडव पल्लवी विजय 
४९ श्री. सोयगावकर सौरभ अशोक 
५० श्री. लोणारी मनोज कांतीलाल 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय एमव्हीडी-०५१८/प्र.क्र.१४१ /परि-३ दि.२१/०८/२०१९ 


५१ श्री. पाटील चेतनकुमार तानाजी 
५२ श्री. पगार सुजय रमेश 

43 श्री. देशमुख Proaat सुर्यभान 
५४ श्री. भांगे प्रशांत नानासाहेब 
५५ श्री. फडतारे सचिन रावसो 
५६ श्री. सरदेसाई राजन रावसाहेब 
५७ श्रीमती सौदागर हिनाकौसर सिकंदर 
GC श्री. मोरे विशाल बाळासाहेब 
५९ श्री. पवार गणेश तुळशीराम 
६० श्री. ढोबळे रत्नकांत शांकर 
६१ श्री. पवार गोविदराव श्रीराम 
६२ श्री. रावते राकेश राजेंद्र 
६३ श्री. साळुंखे उदय वसंतराव 
६४ श्री. जमखंडीकर सचिन यल्लाप्पा 
६५ श्री. तायडे संदीप लिलाधर 
६६ श्री. Foe WT बाळासाहेब 
६७ श्री. नराळे रविद्र दत्तात्रय 

६८ श्री. मांगलेकर श्रीधर शांकर 
६९ श्री. गावसाने परेश प्रफुल्ल 
७० श्री. मोराडे अविनाठा 

७१ श्री. टाळे अभिजीत मधूकर 
७२ श्री. बच्छाव प्रशांत शिवाजी 
७३ श्री. भुरे रुपेश राजाराम 

७४ श्री. पवार अतुल ज्ञानेश्वर 

७५ श्री. गोसावी सुनिल भाऊसाहेब 
७६ श्री. शिकलीगार जावीद निजामुद्दीन 
७७ श्री. डुकरे संतोष नंदकुमार 
७८ श्री. राठोड विजयसिह 

७९ श्री. मोडक योगेंद्र राजेश्वर 
८० श्री. पाटील राघवेंद्र भिमसेन 
८१ श्रीमती भोसले मंजुषा प्रभाकर 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय एमव्हीडी-०५१८/प्र.क्र.१४१ /परि-३ दि.२१/०८/२०१९ 


2 श्री. सोलंकी अक्षय समर्थ 
८३ श्री. चव्हाण अतुल भूपाल 
८४ श्री. लोणे किरणकुमार नामदेव 
८५ श्री. जगदाळे नवनाथ रायबा 
८६ श्री. वसईकर विनोद दिपचंद 
८७ श्रीमती खोत अश्विनी पार्श्वनाथ 
क्ट श्री. शिदे किरण कृष्णा 
८९ श्रीमती मगर योगिता चांगदेव 
९० श्री. कोपुल्ला होळेशकुमार शिवनंद 
९१ श्रीमती घाणेगावकर अर्चना 
९२ श्री. धुर्वे गोपाल सोमेश्वर 

९३ श्री. डगळे विजू पांडूरंग 

९४ श्री. पल्लेवाड संजय गोपाळराव 
९५ श्रीमती चव्हाण स्वाती शां. 
९६ श्रीमती भांबरे शिवज्योती 
९७ श्री. कदम अनिळ अशोक 
९८ श्री. पेन्सिलवार प्रभाकर नागनाथ 
९९ श्रीमती दौंड पल्लवी प्रकाशराव 
१०० श्री. गांगोडे संजय जयराम 
१०१ श्री. होख शब्बीर ASUS 
१०२ श्री. चव्हाण मनोज पन्नालाल 
१०३ श्रीमती निकम तृप्ती विलासराव 
१०४ श्री. भालेकर पद्माकर जयवंत 
१०५ श्रीमती हुसेन आयेशा अंजुम अश्‍फाक 
१०६ श्री. गायकवाड भरत आनंदराव 
१०७ श्रीमती कवळे साधना Hara 
१०८ श्री. भोसले राजू जयसिग 
१०९ श्री. सावंत प्रभाकर विठ्ठल 
११० श्री. सुळे हनुमंत बाबुराव 
१११ श्री. सणगर दत्तात्रय गणपती 
११२ श्री. चौधरी राहुल मधुकर 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय एमव्हीडी-०५१८/प्र.क्र.१४१ /परि-३ दि.२१/०८/२०१९ 


११३ श्री. पवार संदिप भाईदास 
११४ श्री. साठे शांताराम रामनाथ 
११५ श्री. आव्हाड अमोल पांडुरंग 
११६ श्री. खैरनार अमोल धर्मा 
११७ श्री. पाटील अविनाऱ बाळासाहेब 
११८ श्री. तपकिरे गणेश मोहन 
११९ श्री. चौधरी निलेठा दिगंबर 
१२० श्री. माने जगदीडा सदाशिव 
१२१ श्री. पाटील नितीन प्रविणसिंग 
१२२ श्री. मेश्राम प्रफुल्ल वसंत 
१२३ श्री. सरोदे योगेश चंद्रकांत 
१२४ श्रीमती देशमुख भाग्यश्री ज. 
१२५ श्री. सयाम ओमप्रकाश दिवाकर 
१२६ श्रीमती नागदेवे प्रीती किशोर 
१२७ श्री. कुरे चंद्रकांत विठुल 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व 
अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप 
नियमातील तरतुदी विचारात घेऊन महसूली विभाग वाटपाचे व पदस्थापना देण्याचे 
आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील. 

३. सदरच्या तात्पुरत्या पदोन्नत्या खालील अटी व शा्तीच्या अधीन राहून देण्यात येत 


आहेत :- 
(अ) 


(ब) 


उपरोक्त पदोन्नत्या या मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशास अधीन राहून देण्यात येत आहेत. सदर आदेशान्वये पदोन्नतीचे 
आदेशा बाधीत झाल्यास, या आदेशान्वये पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यांना 
सेवाज्येष्ठता व तद्नुषर्गिक आर्थिक लाभ मागण्याचा हक्क राहणार नाही. 
पदोन्नतीसाठी पात्र ठरलेल्या उपरोक्त अधिकाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 
मोटार वाहन निरिक्षक संवर्गातील पदोन्नत्या तात्पुरत्या स्वरुपाच्या आहेत. 
यास्तव या अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा कोणताही हक्क 
मिळणार नाही. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय एमव्हीडी-०५१८/प्र.क्र.१४१ /परि-३ दि.२१/०८/२०१९ 


(क) सहाय्यक मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गातून मोटार वाहन निरिक्षक या 
संवर्गात पदोन्नत झालेल्या उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेबाबतचे 
आदेशा स्वतंत्रपणे निर्गमित करण्यात येतील व ते सदर पदावर रुजू होऊन 
त्यांनी कार्यभार स्वीकारल्यानंतरच मोटार वाहन निरिक्षक या संवर्गाच्या 
वेतनाचे लाभ त्यांना अनुज्ञेय राहतील. 

(ड)पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास शासन निर्णय सामान्य 
प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.३०३/कार्या-१२, दि. १२.०९. 
२०१६ मधील तरतूदीनुसार कार्यवाही करण्यात येईल. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संकेताक २०१९०८२११२५५०७३६२९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Arjun Sampat (कपा 
Waghmode conchae 
(अर्जुन सं. वाघमोडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/ नागपूर 
२) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३) मा. मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
४) मा. राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 
५) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
६) सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
७) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 
qo) संबंधीत मोटार वाहन निरिक्षक (परिवहन आयुक्‍त कार्यालयामार्फत) 
११) निवडनस्ती (परिवहन-३). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


